प्रशासकीय मान्यता 

चिखलोली, ता. अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे 
प्रस्तावित नवीन न्यायालयाच्या इमारतीपर्यंत 
पोहोच रस्ता बांधण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र. सीसीबी-११२२/प्र.क्र.५०/का-१३ 
मादाम कामाम मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : १७ नोव्हेंबर, २०२२ 


पहा :- 
मा. प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे क्र.बी(डब्ल्यु) ६०२२/ 
2020(923)/444/9320, दिनाक १मार्च, २०२२. 


प्रस्तावना :- 

चिखलोली, ता. अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे नवीन न्यायालयाच्या इमारतीपर्यंत पोहोच रस्ता 
बांधण्याबाबतचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई यांनी उपरोक्त संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास 
सादर केला आहे. सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

चिखलोली, ता. अंबरनाथ, जिल्हा ठाणे येथे नवीन न्यायालयाच्या इमारतीपर्यंत पोहोच रस्ता 
बांधण्याकरिता रु.१,७७,८७,०२९/- (रुपये एक कोटी सत्त्याहत्तर लक्ष सत्त्याऐंशी हजार एकोणतीस 
wed) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या विगतवारीनुसार) या शासन 
निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | तपशील प्रशासकीय मान्यता रुपयात 
शं . __ जलवाहिनी जमिनीखाली टाकणे साठीची सेवा व वस्तु 
कर आणि आस्थापना खर्चासह होणारी एकूण रक्‍कम 
A) MIDC Estimate - Rs.9,93,28,¢29/- 

) १८% Add GST - Rs.20,38,3§/- १,६२,०१,६४३/- 
) 4% Contingency - 35.५,६६,४९१/- 

) 4% Price Escalation - Rs.4,&&,88 9/- 

E) 94% Centage Charges - Rs.9&,8,893/- 


प्‌ 


O 


O 


पोहोच रस्त्याचे व्यापलेले क्षेत्राचे FATS ९,२९,२५०/- 
सेवा रस्त्याच्या भूपट्ट्याच्या देखभाल व दुरुस्तीपोटी ५,००,०००/- 
एकदाच अदा करावी लागणारी रक्‍कम 

४. ।सदरचे काम करताना ३ गुरुत्व वाहिन्यांमधील १,५६,१३६/- 
रिकाम्या कराव्या लागणाऱ्या पाण्याचे शुल्क 
एकूण १,७७,८७,०२९/- 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे :- 
१) बांधकाम सुरु करण्यापूर्वी नमूना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाझास 
वास्तुविश्ारदांकडून मंजूरी घेवूनच सुरु करावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.५०/का-१३ 


२) सदरचे अंदाजपत्रक हे नमूना अंदाजपत्रक असल्याने या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता देत असताना प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश , 
ठाणे यांच्या सहमतीने तरतूदी अंतीम करण्यात याव्यात. 


३) नियोजित जागा उपभोक्त विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र IGT करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


४) सदर कामाची निविदा काढताना प्रत्येक कामाची स्वतंत्रपणे निविदा न काढता नमूद सर्व 
कामांसाठी एकत्र एकच निविदा काढण्यात यावी. 


५) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


६) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दिनांक Io जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


७) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय, क्र. बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ इमारती-२, 
दिनांक ७ जुले, २०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


८) सदर कामाकरिता सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची आवश्‍यकता लागणार नाही या दृष्टिने 
fastest दक्षता घेण्यात यावी. 


९) अंदाजपत्रकीय कामात बदल करु नये. 


१०) सार्वजनिक बांधकाम विभागातील अभियंता यांनी तोंडी दिलेल्या सूचनांच्या आधारावर 
कामाच्या व्याप्तीत बदल किंवा नवीन कामे समाविष्ट करु नयेत. 


११) नवीन कामांचा समावेश करावयाचा झाल्यास किंवा व्याप्तीत बदल करावयाचा झाल्यास 
या बाबत लेखी आदेशा प्राप्त करुन विहित मुदतीत व पध्दतीने सदर कामांना मंजूरी 
घेण्याची कार्यवाही करावी. अन्यथा संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित 
करण्यात येईल. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र. एच-८, ४०५९, सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१, बांधकाम-कार्यक्रमांतर्गत-(०३) न्यायदान (केंद्र पुरस्कृत 
योजना-राज्य हिस्सा), (03)(09) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम),५३- मोठी बांधकामे (४०५९ ०६७२) व (२१) 
न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना-केंद्र हिस्सा) (२१)(०१) मोठी बांधकामे (कार्यक्रम), ५३- मोठी बांधकामे 
(४०५९ १२२२)” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याशिवाय 
कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :१७१/२०२२/ इमा-२, 
दिनांक १० ऑक्टोबर, २०२२ व सार्वजनिक बांधकाम विभाग, परिपत्रक, क्र.संकिर्ण-२०१९/ प्र.क्र.१०/ 
इमा-२, दिनांक २५ सप्टेंबर, २०१९ अन्वये मा. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, 
कोकण यांनी दिलेल्या तांत्रिक मान्यतेनुसार तसेच, नियोजन विभाग, परिपत्रक, क्र.ससमा- 
२०१०/प्र.क्र.४८/भाग-१/का-१४६१, दिनांक ११ जून, २०१८ मध्ये नमूद केल्यानुसार विभागास 
असलेल्या अधिकारानुसार व वित्त विभाग शासन निर्णय क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/ १३/विनियम, 
भाग-२ दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-११२२/प्र.क्र.५०/का-१३ 


भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम 
प्राधिकाऱयांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


कि सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२१११७१८२२२२९८१२ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by NITIN V JIWANE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=LAW AND JUDICIARY 
otal Maharashtra, 


गृ E re 
N | | N V J | WA N 1295F 198C67FDB7031897066C5804DA623172E, 


12051, pseudonym=00D: 
serialNumber=38DA45FC182DE9210D4220CD41371018A4D6F00892ESD14 
78CBA8413AFB06CO3, cn=NITIN V JIWANE 

Date: 2022.11.18 15:42:58 +05'30' 


(नितिन वि. जिवने) 
विधि सल्लागार- नि- सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


2७850995089773८4206९3247506061333707240471400र्त 


) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
) महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई, 
) प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
५) प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, ठाणे. 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-एक/दोन, मुंबई व नागपूर, 
) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, कोकण. 
) अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, ठाणे. 
) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, ठाणे. (मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे 
यांच्यासह) 
सहायक अभियंता श्रेणी-१,सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, ठाणे 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, ठाणे 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
वित्त विभाग/व्यय-५, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
नियोजन विभाग, १४४३, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळ, १८ वा 
मजला, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई-४०० ०३२. 
१६) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१७) कक्ष अधिकारी, का. ११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
१८) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


१४ 
१५६ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


